राज्यातील टंचाईसह्य भागात पाणी पुरवठा 
करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना 
अधिकार प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक- डिएपी १०२४/प्र.क्र. १३९/का.१४८१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई 
दिनांक - १२ जून, २०२४ 
प्रस्तावना- 


मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.११ जून, २०२४ रोजी सहयाद्री अतिथीगृह येथे “राज्यातील 
पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत व पर्जन्यमानाबाबत” आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वरील 
विषयाच्या अनुषंगाने पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. सदर 
बैठकीत मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील टंचाईसहः्य भागात पाणीपुरवठा सुरळीत 
WEI तसेच टंचाईसहऱ्य भागांना स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांना सूचना 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक - 

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक ११ जून, २०२४ रोजी “राज्यातील पाण्याच्या 
उपलब्धतेबाबत व पर्जन्यमानाबाबत” यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत, मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी 
दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील टंचाईसहडा भागात पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यकतेनुसार 
सोलार लाईटचे पॅनल विहिरीवर बसविणेकरीता व त्यासाठीच्या खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधी मधून 
करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी या प्रयोजनासाठीचा 
खर्च “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) -२०२४-२५” अंतर्गत “इतर जिल्हा योजना” या लेखाशीर्षातून 
भागविण्यात यावा. 

राज्यातील CASAC भागात CHC पुरवठा करण्यात येणारे पाणी वाया जाऊ नये तसेच स्वच्छ पाणी 
पुरवठा होण्याच्या अनुषंगाने पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आवश्‍यकतेनुसार खरेदी करणे व CTIA नळ जोडणी 
करणे या बाबींचा खर्च मदत व पुनर्वसन विभागाच्या मागणी क्र.सी-६,२२४५-नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ सहाय्य 
अंतर्गत तरतुदीतून भागविण्याचे जिल्हाधिकारी यांना सूचित करण्यात येत आहे. 

सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६१३१०३७१३४८१६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 


(निभा खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
2) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डिएपी १०२४/प्र.क्र. १३९/का.१४८१ 


मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, (सवी 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

सह /उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 
उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व) 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोळन समिती (सर्व) 
निवड नस्ती, कार्यासन १४८१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


